Reg . No . NPCITY/236/ 2018 - 20 


PANA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ४ , अंक १२ ] गुरुवार , एप्रिल ५ , २०१८ / चैत्र १५ , शके १९४० [ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ५५ . ०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २३ . 


जिल्हाधिकारी, यांजकडून 

अंतिम अधिसूचना 


क्रमांक अका -जिमंअ- साझापूर - कावि -१७६- २०१८. 


याद्वारे अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येते की , जिल्हाधिकारी, वर्धा यांचे कार्यक्षेत्रातील तीन उपविभागाअंतर्गत वर्धा, आर्वी व हिंगणघाट 
यामधील ८ तहसील मधील एकूण ५० नवीन तलाठी , साझे मंजुरी प्रदान केल्यानुसार सदर नवीन तलाठी साझ्यांचे आधारे ८ नवीन मंडळांना मंजुरी 
देण्याच्या प्रस्तावाची प्रारंभिक अधिसूचना क्र . ९४०,दिनांक २९ - १२ - २०१७ नुसार प्रसिद्ध करण्यात आली होती . सदर मंडळ निर्मितीला आक्षेप प्राप्त न 
झाल्यामुळे पुढील अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे अंतिम मंजुरी प्रदान करण्यात येत आहे 


अनुसूची 


उपविभाग 


तालुका 


नवीन प्रस्तावित मंडळ 


समाविष्ट साझे 


__ (२) 


( ३ ) 


वर्धा 


वर्धा 


पिपरी ( मेघे) 


उमरी ( मेघे), पिपरी ( मेघे), महाकाळ , 
पवनार , साटोडा , आलोडी 


देवळी 


नाचणगाव 


नाचणगाव , गाडगेनगर , दहेगाव ( धांदे) , 
लोणी , कोळोणा ( घोडे) , आगरगाव 


हिंगणघाट 


हिंगणघाट 


चिंचोली ( टि ) 


चिंचोली ( टी ), पारडी ( न .), एनोरा , 
लाडकी, काजळसरा 


कुटकी 


कुटकी, सोनेगाव ( धो .), आर्वी ( छो ), 
काचनगाव , दारोडा, वणी 


समुद्रपूर 


पाईकमारी 


पाईकमारी, खैरगांव , निंभा, अंतरगांव , 
धोंडगाव 


ना - एक - १ ( १५१८ ) . 


( १ ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, एप्रिल ५ , २०१८/ चैत्र १५, शके १९४० 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३) 


आर्वी 


आर्वी 


दाऊतपूर 


जळगाव , वर्धमनेरी , जाम, शिरपूर , 
चांदणी , दाऊतपूर 


आष्टी 


अंतोरा ( जूना ) 


अंतोरा, लहान आर्वी, येनोडा , बेलोरा ( बु.), 
खडकी 


कारंजा 


दाभा 


जूनापाणी, दाभा, धावसा ( बु.), उमरी , 
येनगांव , ब्राम्हणवाडा, पांजारागोंडी 


वर्धा : 
दिनांक ७ फेब्रुवारी २०१८ . 


शैलेष नवाल , 
जिल्हाधिकारी, 

वर्धा. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION, 21 - A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. 


